महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास 
महामंडळासाठी (MSIDC) भाग भांडवल व इतर 
बाबींसाठी निधी वितरीत करणेकरीता नियंत्रण व 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रं : योजना-२०२३/प्र.क्रं.७४/नियो-१अ 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २० फेब्रुवारी,२०२४. 


संदर्भ :- १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र:- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०७/नियो-१अ, 
दि.२२.०५.२०२३ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र:- योजना-२०२३/प्र.क्र.७४/नियो-१अ, 
दि.१२.०१.२०२४ 
प्रस्तावना:- 


रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज इत्यादी २२ पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रांसाठी निधी उभारणे 
आणि प्रकल्प राबविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शासकीय मालकीच्या "महाराष्ट्र राज्य पायाभूत 
सुविधा विकास महामंडळ" (Maharashtra State Infrastructure Development Corporation-MSIDC) या 
नावाने महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 8.900 कोटी इतके 
असून एकूण भाग भांडवलाच्या ५१ %इतका हिस्सा शासनाने टप्याटप्याने उपलब्ध करावयाचे आहे. सदरील भाग 
भांडवल व इतर बाबींसाठी निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास संदर्भ 
क्र.२च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


PT a 
मागणी क्रमांक एच-७ Demand no. H-7 
एम एच | मार्ग व पूल यावरील भांडवली ख MH-5054 | Capital Outlay on Roads and 
५०५४ Bridges 
८० wea | 80 General 
१९० Tass क्षेत्रातील ब इतर उपक्रम 190 Investment in Public Sector and 
गुंतबणुका other Undertakings 
(०५) | महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास (05) Maharashtra State Infrastructure 
महामंडळ Development Corporation 
(०५)(०१) | महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास | (05)(01) | Share Capital Contribution to 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान Maharashtra State Infrastructure 
(कार्यक्रम) ५०५४५४४९ Development Corporation 
(Scheme) 50545449 
५४, गुंतबणुका 54, Investment 


सदर लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने नियंत्रण व आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्याची बाबत शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२३/प्र.क्रं..७४/नियो-१अ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळासाठी (MSIDC) भाग भांडवल व इतर 
बाबींसाठी निधी वितरीत करणेकरीता “अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चेंबुर” यांना 
नियंत्रण व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२०१७११०७४०१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
(5 A N Pp AT S A N D | Pp A N DN No GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a1 2fed6cff4849d7 
882245, postalCode=400032, st=Mah: 
serial 


laharashtra, 
INumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD 137FEABOBBCB16 
CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Date: 2024.02.20 17:20:25 +05'30' 


(ग.सं.कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


r= 
ap 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, Fass, Hay 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अ.मु.स.(वित्त) यांचे स्वीय सहाययक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव (रस्ते / बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मुंबई 
१३) उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) उप सचिव (इमारती), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

१६) कार्यासन क्र.व्यय -११/अर्थबळ, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७ संग्रहार्थ- कार्यासन-नियोजन १अ 


AD Ee) 


Cc ww 


53) 


CS Cc 
nm na ~ ja jE ~~ ~~ ~~ ~~ 


wen 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


